वितरण आदेश क्रमांक: २ 
कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 
सन २०२२-२०२३ 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीच्या 
(टाईड ग्रँट) पहिल्या हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : 


. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.९ /३/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२८/४ /२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६, ग्रा.वि.वि.दि.२५/९ /2020 

. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.२६/६/२०२० 

५. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.४/१२/२०२० 

६. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.१०/८/२०२० 

७. पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र.॥११०१५/१६०/२०२११७), 
दि.१२/१०/२०२२ 

८. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5.९०.७.११०५/१५०/२०२० - FD दि.२६/१०/२०२२ 

९. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्र.  FAY¥)FC-XV/FCD/2020-24 

दि.०९/११/२०२२ 


oc “७० AD -9 


प्रस्तावना : 


पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२२-२३ च्या बंधित निधीच्या (टाईड ग्रँट) पहिल्या 
हप्त्यापोटी रू.१०९३.९७ कोटी इतका निधी मुक्‍त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ९ येथील 
पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला 


area निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीचा (टाईड ग्रँट) 
स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू. १०९३.९७ कोटी इतका 
निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थनिक 
स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) अनुक्रमे 
लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६३७ /२५१५२६५५ /२५१५२६७३) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे ( बीम्सवर ) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी पंचायत राज 
संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १० : १० : ८० या प्रमाणात 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने कोषागारात 
देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ।॥0॥0। बँकेतील खात्यात १५ व्या केंद्रीय 
वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवश्‍यक आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी ग्रामविकास 
विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या इंटीग्रेशानने अधिदान व लेखा कार्यालय, 
मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ।0।10। बँकेतील खात्यात निधी जमा करणे आवश्‍यक 
आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. वित्त विभाग (व्यय) केंद्रीय वित्त आयोग भारत सरकार यांचे पत्र H.94(2)FC-XV/FCD/2020- 
२५, दि.२/६/२०२२ आणि पंचायत राज भारत सरकार यांचे पत्र H.M-19094/9§9/2020-FD, 
दि.७/६/२०२२ अन्वये ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरावर म्हणजेच जिल्हा 
परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक कार्यरत आहे अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही. सध्या राज्यात २५ जिल्हा परिषदा, 
२८४ पंचायत समिती आणि ८२० ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत. अशा या सर्व ग्रामीण 


पृष्ठ २० पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही. 


५. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण याबाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच बंधित 
निधीतून (टाईड) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.५ 
च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त 
आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व 
उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून 
संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 


६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती 
करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. टाईड ग्रँटचा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. :- 


१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरूस्ती 


२. पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग. 


टाईडग्रॅटच्या ५०% निधी हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी करावयाचा आहे. जर वरील दोन 
बाबींपैकी एकाची पुर्णत: अंमलबजावणी झाळी असेल तर त्यासाठीचा निधी दुस-या 
बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. 


८.  ॒ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतराज नवी दिल्ली यांच्या 
दि.१४.७.२०२१ आणि दि. ११.८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीतून माहे 
डिसेंबर-२०२२ अखेर पर्यंत किमान yo Tah खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% खर्च झाल्याशिवाय 
केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केळे जाणार नाही. खर्च करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
तिन्ही स्तरांवर माहे डिसेंबर -२०२२ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे आवश्यक आहे. 


पृष्ठ २० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 

२०२२-२३ च्या बंधित निधीच्या (टाईड Ts) पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या वितरणासाठी 
होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


१. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००,१९६ - जिल्हा 
परिषदांना /जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी 
सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक ग्रँट) (२५१५२६३७) ३१- सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर) 
(रू.२६.४६ कोटी) 


२. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम,(००),१९७ - पंचायत 
समितीना सहाय्य,(००), (००) (०४)१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत 
समितीना सहाय्य अनुदाने.,(मुलभूत/बेसिक We) (२५१५२६५५), ३१ - सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) (रू.२६.४६ कोटी) 


३. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००),१९८ - ग्रामपंचायतींना 
सहाय्य (००),(००) (१२) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य 
अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक ग्रॅट) (२५१५२६७३), ३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
(रू.१०४१.०५ कोटी) 


१०. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आलेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या (२०११ 
च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस 
किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या ग्रामपंचायतींची 
लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त 
सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून 
द्याव्यात. 

सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९/२०२२ 
वित्त आयोग कक्ष, दिनांक.१६/११/२०२२ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर झासन निर्णय 


पृष्ठ २० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 
महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा 
संगणक संकेतांक क्र. २०२२१११८१०१६१३६६२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT 0. 


POPATD. ४०५७ 
७ DN: cn=POPAT 0. DESHMUKH, 


o=Rural Development 


DESHMUKH eerie sa st uenonicin, cn 
Date: 2022.11.18 12:35:07 +05'30' 
(पो. द. देशमुख) 
सोबत - प्रपत्र अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
६. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
११. सर्व विभागीय आयुक्त. (महसूल) 
१२. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
१३. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 
१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१७. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
१८.सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२०. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प१७- / वित्त आयोग कक्ष.) 
२१. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 
२२. निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई १. 


पृष्ठ २० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


प्रपत्र- अ 
बंधित निधी 


वितरण आदेश क्र.१ क्रमांक:पंविआ-२०२२/प्र.क्र.१७६/वित्त-४, दिनांक : १८/११/२०२२ चे विवरणपत्र 


(रक्‍कम रूपयांत) 
0 0 
ag समिती ग्रामपंचायती | 6१५२६७३) । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 
ea २ ३ 1 ४ | 4 & 1७ | ८ 
ce ठाणे अंबरनाथ २७ १०९९५००० १६९६००० २५४९८००० 
भिवंडी Ke) ६०६११००० ९३१६००० 
कल्याण ३४ १७५४०००० २७११००० 
मुरबाड ८९ १९७०७००० ४०१०००० 
शाहापूर २५ १४८२६००० (११८००० 
एकूण २६५ १२३६७९००० २४८५१००० २५४९८००० १७४०२८०००० 
2 | पालघर वसई ३१ १९०२६००० २३८२००० ३६२११००० 
पालघर १३३ ८४४०४००० १०५५०००० 
डहाणू ८५ ६१५७२००० ७८६१००० 
तलासरी २१ २३८१९००० २९५६००० 
वाडा ८४ २८१६४००० २३७६७0७००० 
विक्रमगड ४२ २२९८१००० २९९०००० 
जव्हार Yo २२४२८००० २९९९००० 
मोखाडा २७ १२८०८००० १७८४००० 
एकूण ४७३ २७५२०२००० | ३५२८९००० । ३६२११००० | ३४६७०२००० 
3 | रायगड अलिबाग ष्‌९ ३५९०४००० 
पेन ६३ २७४५७००० 
पनवेल ६७ ३८८२६००० 
उरण 34 २२७२८००० 
कर्जत 4Q 30223000 
खालापूर ४० २०१२४००० 


पृष्ठ २० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


a) apes | PE | eT | Soa | aie | cent त्वा 
ag समिती ग्रामपंचायती | _५१५२६७३ । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 
सुधागड पाली ३३ ९०७३००० 
रोहा ६४ २८१६७००० 
माणगाव ७१ २४०५६००० 
महाड १३१ २५२४६००० 
पोलादपूर ३८ ६४५६००० 
म्हसळा 38 ९०२६००० 
श्रीवर्धन ४२ ११५६९००० 
मुरुड २४ १०८०७००० 
तळा २५ ५८९१००० 
एकूण ७८३ ३०६१५३००० ३०६१५३००० 
४ ।रत्नागिरी | रत्नागिरी ९० ३८४२२००० 
मंडणगड ४७ ९७५६००० 
लांजा ४५ ११०५९००० 
दापोली शिडे आ २६८०३००० 
खेड १०६ २६६०९००० 
गुहागर ६१ १८०७०००० 
राजापूर ९१ २२९७६००० 
चिपळूण १२७ ३७९७७००० 
संगमेश्वर १२३ ३१५२९००० 
एकूण ७९१ २२३२०१००० २२३२०१००० 
५ | सिधुदूर्ग दोडामार्ग ३४ ७६१४००० 
सावंतवाडी ६३ २१६४४००० 
वेंगुर्ला ३० १२८५५००० 
कुडाळ ६८ २४१०२००० 
मालवण ६५ १६३०३००० 
कणकवली ६२ २०६८८००० 
देवगड ७० १८०९८००० 


पृष्ठ २० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


जिल्हा == ग्रामपंचायत । पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
परिषदेचे ley ma (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- । (लेखाशिर्ष- एकूण 
नाव समिती | ग्रामपंचायती | _५१५२६७३ | २५१५२६५५) | २५१५२६३७) 
वैभववाडी ३४ ७२७२००० 
एकूण ४२७ १२८५७६००० १२८५७६००० 
नाशिक बागलाण १३१ ५८७९१००० 
चांदवड ९० ३६८४०००० 
दिंडोरी १२१ ५२१५०००० 
देवळा ४२ २३१२८००० 
इगतपुरी ८८ 353६७४२००० 
कळवण ८६ ३२८०५००० 
मालेगाव १२५ ६४१२२००० 
नांदगाव ८८ 32234000 
नाशिक ६६ ३५४९०००० 
निफाड ११८ ७३३१९००० 
पेठ २ ४७१००० 
सुरगाणा ११४ Le || 
सिन्नर | 2 | ४९१९५००० 
त्रंबकेश्वर २७ ८२३३००० 
येवला ८९ ३८७३४००० 
एकूण ११८७ ५४२२५५००० ५४२२५५००० 
धुळे धुळे १३१ ६९०५४००० ९२०९००० ३४६४०००० 
साक्री १५७ ७०६७२००० १०५०५००० 
शिदखेड ११८ ४४०७०००० ५८९७००० 
शिरपूर १२३ ६०४२१००० ८१३७००० 
एकूण ५२९ २४४२१७००० ३३७४८००० ३४६४०००० | 392§04000 
नंदुरबार नंदुरबार १२२ ३८७४१००० ५९२०००० ३२४११००० 
नवापूर १०४ ३७३१०००० ५४८५००० 
शहादा १४३ ५५९३२००० ७६०९००० 
तळोदा ६६ २२४७१००० २८९२००० 
अक्कलकुवा ५१ २६३३९००० ५६३५००० 


पृष्ठ २० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


व्र. |. वित 
रश | दात समिती ग्रामपंचायती | _५१५२६७३ । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 

अक्राणी ८८ ३२१७६००० ४०४८००० 

एकूण ५७४ २१२९६९००० ३१५८९००० । ३२४११००० | २७६९६९००० 

९ | जळगांव अंमळनेर ११९ ३३५३०००० 

भडगाव ४९ २१९९५००० 

भुसावळ ३९ २४१४३००० 

बोदवड ३८ ११७४६००० 

चाळीसगाव ११३ ५६२८९००० 

चोपडा ९० ४२०२६००० 

धरणगाव ७५ २४३५४००० 

एरंडोल 42 23493000 

जळगाव ६९ ३३१९७००० 

जामनेर १०६ ४९११७००० 

मुक्‍ताईनगर ६१ २४४१०००० 

पाचोरा ; oe | ४०२२०००० 

पारोळा ८३ २७८४८००० 

रावेर ९५ ४४६१६००० 

यावल ६५ ३५८७१००० 

एकूण ११५४ ४९२५३५००० ४९२५३५००० 

ca अहमदनगर | अकोले ९९ ३११७९००० 

संगमनेर १४२ ७१६०८००० 

कोपरगाव ७५ ४०७६४००० 

रहाता Yo ४५८८०००० 

श्रीरामपूर ५२ ३४६९१००० 

राहुरी ८३ ४४२८१००० 

नेवासा ११४ ५९०७०००० 

शेवगाव ९४ ३६२८७००० 

पाथर्डी १०७ ४०४११००० 


पृष्ठ २० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


"| नाव समिती | ग्रामपंचायती | _५१५२६७३ | २५१५२६५५) | २५१५२६३७) 

जामखेड ष्ट २०७९७००० 

कर्जत ९१ ३८०९०००० 

श्रीगोंदा ८६ ४९८५१००० 

पारनेर ११४ ४५६८७००० 

अहमदनगर १०२ ४८९१४००० 

एकूण १२६७ ६०७५१०००० ६०७५१०००० 

११ पुणे आंबेगाव १०२ ३७७१७००० 

बारामती ९८ ५२३००००० 

भोर १५६ २९३४८००० 

दौंड ८० ५७३२९००० 

हवेली ७१ ४५७१२००० 

इंदापूर ११६ ६३९५६००० 

जुन्नर १४४ ६५८२३००० 

खेड १६१ ६१३७०००० 

मावळ शि आ ४३९१५००० 

मुळशी ९२ २६०८८००० 

पुरंदर ९३ ३३४४७००० 

शिरूर ९६ ६१७५३००० 

वेल्हा ७० ९४००००० 

एकूण १३८० ५८८१५८००० ५८८१५८००० 

१२ | सातारा जावळी (मेढा) १२३ १७४८९००० 

कराड २०० ८३९२०००० 

खंडाळा ६२ १९७९३००० 

कौरेगाव १४२ ३८१८१००० 

मान ९४ ३२४३२००० 

खटाव १३३ ४५२६१००० 

महाबळेश्वर ७६ ७४६५००० 


पृष्ठ २० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


का 0 [eae | ee 
ag समिती ग्रामपंचायती | _५१५२६७३ । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 

पाटण २३० ४८७७७८४००० 

फलटण १३० 44394000 

वाई ९७ २८६६५००० 

सातारा १८८ ५४२९०००० 

एकूण १४७६ ४२७६५५००० ४२७६५५००० 

१३ | सांगली शिराळा ९१ २५९२६००० 

वाळवा- ९३ ६०९०७००० 

इस्लामपूर 

पलुस ३३ २४२८५००० 

कडेगाव ५४ २२९६२००० 

खानापूर-विटा ६४ २०२०९००० 

आटपाडी 43 20984000 

तासगाव ६८ ३७३५८००० 

मिरज ६४ ६१६१९००० 

कवटठे- Ge २३६१६००० 

महाकाळ 

जत ११६ ५१२७७००० 

एकूण | ६९५ ३४८३५०००० ३४८३५०००० 

१४ | सोलापूर । अक्कलकोट ११७ ४३२८६००० 

बार्शी १२८ ४०४७४००० 

करमाळा १०७ ३८६११००० 

माढा १०८ ५०८४८००० 

माळशिरस १०२ ६५५९१००० 

मंगळवेढा ७९ ३२२२१००० 

मोहोळ ८९ ४१३२४००० 

पंढरपूर ९४ ६०१०८००० 

सांगोला ७६ ५०४९८००० 

उ.सोलापूर ३६ १८५१६००० 


पृष्ठ २० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 


क हल ae Sou ae (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
रश | दार समिती ग्रामपंचायती | _५१५२६७३) । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 
द. सोलापूर ८३ ४५५१२००० 
एकूण १०१९ ४८६९८९००० ४८६९८९००० 
१५ | कोल्हापूर । आजरा ७२ १७९०६००० 
भुदरगड २९६ २६११४००० 
चंदगड १०८ ३०९१५००० 
गडहिंग्लज ८९ ३३७६०००० 
गगनबावडा २९ ६२६१००० 
हातकणंगले ६० ७८८८७००० 
कागल ८३ ४०२६६००० 
करवीर ११८ ८५४९१००० 
राधानगरी ९७ ३४८०८००० 
शाहुवाडी १०६ ३१५५९००० 
शिरोळ &Q ५१०६८००० 
पन्हाळा १११ | ४४८५६००० 
एकूण १०२१ ४८१८९१००० ४८१८९१००० 
१६ | औरंगाबाद । औरंगाबाद ११५ ६०५३८००० 
पैठण Lae ५३९१६००० 
गंगापूर १११ | ५७७९९००० 
वैजापूर १३५ ४७५०७००० 
कन्नड १३८ ५२५५०००० 
खुलताबाद ४० १७८५१००० 
सिल्लोड १०४ ५२८०८००० 
फुलंब्री ७१ २६१५६००० 
सोयगाव ४६ १८५०४००० 
एकूण ८७० ३८७६२९००० ३८७६२९००० 
१७ | जालना जालना १२३ ४०८५६००० 
बदनापूर ७९ २४८३६००० 


पृष्ठ २० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


a) apes | | eT | Boa त्वा 
ag BP ग्रामपंचायती | _५१५२६७३ । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 
अंबड | ad | 32239000 
घनसावंगी ९६ ३३८५५००० 
परतूर ८० २४७७७००० 
मंठा ८७ २४१६०००० 
भोकरदन १२४ ४९४१९००० 
जाफ्राबाद ७२ २५७६४००० 
एकूण | ७७२ २६२८९८००० २६२८९८००० 
१८ | परभणी सेलू ८२ २१४३२००० 
जितूर १३६ ४१५२७००० 
परभणी ११७ ४०३६४००० 
मानवत ४९ १४९०८००० 
पाथरी ४९ १७८८५००० 
सोनपेठ ४२ १२९१९००० 
गंगाखेड ८४ २६८६८००० 
पालम ६४ १७३९४००० 
पुर्णा ७९ २५५९१००० 
एकूण ७०२ २१८८८८००० २१८८८८००० 
१९ | हिंगोली हिंगोली Pe | 32933000 
वसमत ११९ ४०३०८००० 
कळमनुरी १२५ ३७९४०००० 
सेनगाव १०७ ३४२३०००० 
औंढा नागनाथ ९५ २९४१८००० 
एकूण ५५७ १७४०२९००० १७४०२९००० 
२० | बीड अंबाजोगाई ९९ ३४१८८००० 
आष्टी १२५ ४०३७१००० 
बीड १७५ ४८२६२००० 
धारूर ५२ १६३६३००० 


पृष्ठ २० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


a) apes | PE | eT | Soa | aie | cent | em 
ag BP ग्रामपंचायती | _५१५२६७३ । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 

गेवराई १३६ ५२५७२००० 

केज ११४ ३७२०२००० 

माजलगाव ९१ ३५९६३००० 

परळी ९० ३३१७७००० 

पाटोदा 48 १८९८८००० 

शिरूर- 42 24024000 

कासार 

वडवणी ३५ १३०६३००० 

एकूण | १०२८ ३५१२३४००० ३५१२३४००० 

२१ | नांदेड नांदेड ७३ २९८२७००० 

अर्धापूर 38 48203000 

मुदखेड 4o १६०७४००० 

कंधार ११५ ३९४०२००० 

मुखेड १२७ ४६४६२००० 

देगलूर ८७ २९९८४००० 

बिलोली 93 २४५८४००० 

नायगाव ७९ २८८६१००० 

धर्माबाद ४५ ११००९००० 

हदगाव १२४ ४०४२०००० 

किनवट १२६ ३६४९५००० 

भोकर न १८४२१००० 

हिमायतनगर ५२ १५५३७००० 

माहूर Gc १४७१७००० 

उमरी ५८ १४९३७००० 

लोहा ११८ ३८१४२३००० 

एकूण १२९० ४१९६७६००० ४१९६७६००० 

२२ | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद i 42342000 


पृष्ठ २० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


का [ec [eae | ee 
ag समिती ग्रामपंचायती | _५१५२६७३ । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 

तुळजापूर १०७ ३९२१३००० 

उमरगा ८० ३७७४६००० 

लोहारा ४४ २०४६१००० 

कळंब ९१ १३१३१००० 

वाशी ४२ ३३५९८००० 

भूम ७5 २०६८४००० 

परांडा ७२ २१२४५००० 

एकूण ६२१ २३८४३०००० २३८४३०००० 

२३ | लातूर अहमदपूर ९७ ३३६८८००० 

औसा १०९ ४८१३३००० 

चाकूर ७१ २७६८४००० 

देवनी ४५ १४८२४००० 

जळकोट ४२३ १३७४५००० 

लातूर ; कोळ | ५२५९७००० 

निलंगा ११५ ५००९२००० 

रेणापूर ६५ २१७४४००० 

शिरुर ४२ १२९५८००० 

(अनंतपाळ) 

उदगीर ८७ ३६३१९००० 

एकूण ७८४ ३११७८४००० ३११७८४००० 

२४ | बुलडाणा | बुलढाणा ६६ ३८४५५००० 

चिखली ९९ ३९५४२००० 

देऊळगाव ४८ १६५४३००० 

राजा 

सिदखेड राजा ८० २७९७८००० 

लोणार ६० २२५६६००० 

मेहकर ९८ ३९०४०००० 

खामगाव ९७ ३७९५६००० 


पृष्ठ २० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


a] apes | PE | eT | Soa | aie | cent त्वा 
ag BP ग्रामपंचायती | _५१५२६७३ । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 
शेगाव ४६ १५४१७००० 
संग्रामपूर 4o 22404000 
जळगाव ४७ २२४६२००० 
जामोद 
नांदुरा GY 2280000 
मलकापूर ४९ १९३८३००० 
मोताळा ६५ २७९३४००० 
एकूण | ८७० ३५२७३७००० ३५२७३७००० 
२५ | अकोला अकोट ८५ २८९८७००० ३८७५००० २५०५४००० 
तेल्हारा G2 2&993000 ३४८९००० 
पातूर ५७ २०५५३००० २८११००० 
मुतिजापूर cg 23249000 3222000 
अकोला ९७ ३४३५६००० ४६०७००० 
बाळापूर नन २५१७९००० ३३५९००० 
बार्शीटाकळी ८२ २२३२२००० ३०४८००० 
एकूण ५३५ १८१९६१००० २४४११००० २५०५४००० २२३१४२६००० 
२६ | वाशिम वाशिम ८३ ३०३९९००० ४१५८००० २३११८००० 
मालेगाव ८० २९३६१००० ३९७२००० 
रिसोद ८३ ३००२८००० ३९९६००० 
कारंजा ९१ २५४०८००० ३४७२००० 
मनोरा (919 2498 C000 ३४७७००० 
मंगरुळपीर ७६ २५४३१००० ३४४६००० 
एकूण| ४९० १६६४२५००० | २२५२१००० | २३११८००० | २१२०६४००० 
२७ | अमरावती । अमरावती 48 २४७२१००० 
भातकुली ४८ १८१९९००० 
नांदगाव ६८ २०३४३००० 
खाडेश्वर 
चांदूर रेल्वे ४९ १३५६३००० १९१९००० 


पृष्ठ २० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 


क हल या कह ae (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
रश | दार समिती ग्रामपंचायती | _५१५२६७३ । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 
धामणगाव ६२ १९५७७००० २६४०००० 

रेल्वे 
तिवसा ४५ १६०३८००० २२०८००० 
मोर्शी ६७ २५४०४००० 
वरूड && 29499000 
चांदूर बाजार ६६ ३०५५७००० 
अचलपूर ७२ २९६९३००० 
अंजनगाव ४९ १८२९३००० 
सुर्जी 
दर्यापूर ७२ २२८५५००० 
चिखलदरा ६० २८१९५००० 
धारणी ५४ १८८(७३००० 
WHET) ८३७ ३१३८२२००० | ६७६७००० ३२०५८९००० 
२८ | यवतमाळ । यवतमाळ ८६ २२८४७००० 
बाभुळगाव ६२ १३६४६००० 
कळंब ६१ १४८३०००० 
पांढरकवडा ४९ १३७२३००० 
घाटंजी ६५ १९२१७००० 
राळेगाव ६० १४४५९००० 
वणी | कैशी. | २७०५४००० 
मारेगाव ५६ १२१६०००० 
दारव्हा ८६ २७६८०००० 
दिग्रस ५५ १९१४३००० 
नेर ५१ १५९१४००० 
पुसद ११९ ४६२६२००० 
उमरखेड ९२ ३४०५७००० 
महागाव ७५ ३१४५५००० 
आर्णी ७२ २१९०३००० 


पृष्ठ २० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


वी. |. व 
रश | दार समिती ग्रामपंचायती | _५१५२६७३) । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 
झरी जामनी ५३ १३४७९००० 
एकूण ११४३ ३४७८२९००० ३४७८२९००० 
२९ | वर्धा वर्धा ७३ ४२४५४००० 
सेलू ६२ १८०३५००० 
देवळी ६२ १८५४१००० 
आर्वी ६० १६४३८००० 
आष्टी ४१ ११३८४००० 
कारंजा 48 १३५६२००० 
हिगणघाट ७६ १९३८१००० 
समुद्रपूर ७१ २१२४६००० 
एकूण ५०४ १६१०४१००० १६१०४१००० 
३० | नागपूर नागपूर ६६ ३०९९०००० ४००२००० ३९३८२००० 
कामठी ४७ २०६७६००० २६५९००० 
हिंगणा 43 3833000 ४४२७००० 
कळमेश्वर Yo १४९५६००० २०६१००० 
काटोल ८३ २१०९६००० २९३३००० 
नरखेड ७० २०६५२००० २८००००० 
सावनेर ७५ ३१९०४००० ४०८५००० 
पारसोनी ५१ १८०५१००० २४०४००० 
रामटेक ४५ २३४८०००० ३१३६००० 
मौदा &3 २२१४८००० २९५८००० 
उमरेड ४७ १७५३८००० २५१२००० 
भिवापूर Yo ११०६४००० १७०९००० 
कुही ५१ १७६७३००० २६८३००० 
एकूण| ७५१ २८४५६५००० | ३८३६९००० | ३९३८२००० | ३६२३१६००० 
39 | भंडारा भंडारा ७८ २८३८०००० ४१९४००० २२७०५००० 
मोहाडी ७६ २४५१७००० ३१७६००० 


पृष्ठ २० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


a) apes | PE | eT | Soa 1 त्वा 
ag समिती ग्रामपंचायती | _५१५२६७३ । २५१५२६५५ | २५१५२६३७) 

तुमसर २९६ ३०८६२००० ४०८७००० 

लखानी ७१ २०२८६००० २५८७००० 

साकोली ६१ १९५०१००० २५४८००० 

लाखांदूर ६२ १९९२३००० २५५८००० 

पावनी ७७ २२७४८००० २९७९००० 

एकूण ५२१ १६६२१७००० | २२१२९००० | २२७०५००० | २११०५१००० 

३२ | गोंदिया गोदिया १०८ 40042000 ६३५०००० २५५८१००० 

तिरोडा ९३ २६०२२००० ३३९५००० 

आमगाव 49 9& 292000 2948000 

सालेकसा ४१ १४३१५००० १९१२००० 

देवरी Gv q192¢ (9000 २६५०००० 

गोरेगाव ५४ १९६५६००० २६६२००० 

सडक अजुंनी ६२ १९०६७००० २५६०००० 

अर्जुनी gd 233199000 32¥3000 

मोरगांव 

एकूण ५३७ १८६५५६४००० २४९२६००० २५५६५८१००० | २३७०६१००० 

३३ । चंद्रपूर चंद्रपूर ४७ २२५०२००० 

मूल ४५ १४८५४००० 

सावली 4Q 9& 444000 

सिदेवाही ४९ १६१०२००० 

नागभीड ५४ १७९१४००० 

ब्रम्हपुरी ७३ २२४०८००० 

पोभुर्णा ३१ ७७८३००० 

बल्लारपूर १७ ८००४००० 

चिमूर ९२ २३२२६००० 

भद्रावती ७० १७२३३००० 

राजुरा ६४ १८५७६००० 


पृष्ठ २० पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२२/प्रक्र-१७६/वित्त-४ 


व जिल्हा == एकूण ग्रामपंचायत । पंचायत समिती | जिल्हा परिषद 
परिषदेचे पात यय (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- (लेखाशिर्ष- एकूण 
क्र. गी समिती ग्रामपंचायती ( ( ( “EB 
नाव २५१५२६७३) । २५१५२६५५) | २५१५२६३७) 
कोरपना ५१ १६०७१००० 
जिवती २६ १०१११००० 
गोडपिंपरी Yo १२४५०००० 
वरोरा ८१ २१८३८००० 
एकूण ८१२ २४५६२७००० २४५६२७००० 
३४ | गडचिरोली । अहेरी ३७ १६८८५००० 
आरमोरी 34 99884000 
भामरागड १५ ३७७५००० 
चामोर्शी ७२३ २६६५१००० 
देसाईगंज २० ९५९५००० 
धानोरा 43 92922000 
एटापल्ली २७ १३२४३००० 
गडचिरोली Yo १५६००००० 
कोरची २९ ६८३४००० 
कुरखेडा ४५ १३८१४००० 
मुलचेरा १६ ८०१३००० 
सिरोंचा ३९ ११२२०००० 
एकूण ४३५ १४९८१४००० १४९८१४००० 
एकूण रक्‍कम १०४१०५००००० | २६४६०००००० २६४६००००० | १०९३९७००००० 
Digitally signed by POPAT 0. 
PO PAT D DESHMUKH 
ढु DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 
o=Rural Development 
D ES H M U KH Department, ou, शि 
email=P.d.deshmukh@nic.in, c=IN 
Date: 2022.11.18 12:35:42 +05'30' 
(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २० पैकी २० 


